जळ जीवन मिठान कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय 
प्रयोगशाळेतील, रासायनिक प्रयोगशाळेसाठी फर्निचर 
व अंतर्गत खर्च, रसायने, काचेच्या वस्तु, अत्याधुनिक 
उपकरणे/साधनांची खरेदी व NABL अधिस्वीकृती 
करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या निधीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम- २०२३/प्र. क्र. ९१(४)/पापु-१२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा 


१) शासन निर्णय क्रमांक: जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
२) अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेशा 
क्र. W-99020/989/2094-WATER-I/93, दिनांक १८ जुले, २०२३ व आदेश क्र. //-११०२०/ 
१९७/२०१५-॥//५1३-॥/३२, दिनांक of सप्टेंबर, 2023 
३) शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र. क्र.३३१/पापु-१०, दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२३ व 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२३ 
४) अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन,सिडको भवन,बेलापूर यांचे 
पत्र.क्र. रापास्वमि/पागुठा ०४१४/ प्र. क्र. ०८/२०२३-२४/१९७७, दिनांक १३ नोव्हेंबर, 2023. 
५) आयुक्त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र जा.क्र. प्रयोग/ 
भूसवियं/51816 Lab २०२३ / ५२९/२०२३, दिनांक २० नोव्हेंबर, 2023. 


प्रस्तावना 


राज्यामध्ये जळ जीवन Fart कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन far 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी २% निधी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण 
घटकाखाली स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत, जल जीवन मिझान कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील आदेझान्वये जल जीवन Para 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम-२०२३/प्र. क्र.९१(४)/पापु-१२ 
कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखालील केद्र/राज्य हिस्सा निधी, राज्य पाणी 
व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयास वितरित करण्यात आला आहे. 


जल जीवन PR कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय प्रयोगशाळेतील, रासायनिक प्रयोगशाळेसाठी 
फर्निचर व अंतर्गत खर्च, रसायने, काचेच्या वस्तु, अत्याधुनिक उपकरणे/साधनांची खरेदी 
करण्यासाठी व NABL अधिस्वीकृती करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या रू. ५,३४,०१,०००/- (रू. पाच 
कोटी चौतीस लक्ष एक हजार फक्त) एवढ्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव, 
आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. याकरिता आवश्‍यक निधीपैकी ५०% निधी अभियान संचालक 
(जजीमि), राज्य पाणी व स्वच्छता FRM, सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ४ 
येथील आदेशान्वये, आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना वितरित 
केला आहे. त्यास अनुसरून राज्यस्तरीय प्रयोगशाळेतील, रासायनिक प्रयोगशाळेसाठी फर्निचर व 
अंतर्गत खर्च, रसायने, काचेच्या वस्तु, अत्याधुनिक उपकरणे/साधनांची खरेदी करण्यासाठी व NABL 
अधिस्वीकृती करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या रू. ५,३४,०१०००/- (रू. पाच कोटी चौतीस लक्ष एक 
हजार फक्त ) एवढ्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राज्यस्तरीय प्रयोगशाळेतील, 
रासायनिक प्रयोगशाळेसाठी फर्निचर व अंतर्गत खर्च, रसायने, काचेच्या वस्तु, अत्याधुनिक 
उपकरणे/साधनांची खरेदी करण्यासाठी व NABL अधिस्वीकृती करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या 
रू.५,३४,०१०००/- (रू. पाच कोटी चौतीस लक्ष एक हजार फक्‍त ) एवढ्या रकमेच्या प्रस्तावास, जल 
जीवन Part कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखालील केंद्र/राज्य हिस्सा 
निधीमधून, अभियान संचालक (जजीमि), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको भवन, बेलापूर 
कार्यालयाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आदेशामधील अटी व शातींची पुर्तता करण्याच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या करिता होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी 
पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) 
जल जीवन अभियान पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य ( केंद्र हिस्सा ६०% ) 
कार्यक्रम (२२१५ ९९८९) व (राज्य हिस्सा ४०%) कार्यक्रम (२२१५ ९९७१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम-२०२३/प्र. क्र.९१(४)/पापु-१२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१७॥॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१८२८४५३८२८ असा आहे. हा SATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT KRISHNA 


CHANDRAKA ५०५९ 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


NT KR | S H N A 2.5.4.20=11ac200219edb36f7777ee1101657b 
ea4271090267228122b638d6f2cdedad62, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2314CF333E070F9936792BC9 
M O R F 5890FA89B2F617A931B2B577B703FA858F3D 
F433, cn=CHANDRAKANT KRISHNA MORE 
Date: 2024.01.25 18:58:44 +05'30' 


(चं.कृ.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता 
विधानसभा/विधानपरिषद. 

२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

५. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

६. अभियान संचाळक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिशान,सिडको भवन,बेलापूर 

७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 

८. उप सचिव (जजीमि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 

९. कार्यासन पापु-०४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 

१०. निवडनस्ती पापु-१२, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-०१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


